समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतच्या धोरणानुसार 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
सहायक संचालक (माहिती) / माहिती 
अधिकारी/ अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, 
गट-ब (राजपत्रित) मधील रिक्‍त पदे व 
बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मावज-२०१८/प्र.क. ७९/का.३४-अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ एप्रिल, २०१८ 


वाचा : शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/ 
कार्यासन-१२, दिनांक : ९.४.२०१८ 


शासन परिपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण निश्चित करण्यात आळे 
आहे. सदर झासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केल्यानुसार माहिती व जनसंपर्क 
महासंचाळलनाळयातील सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी / अधिपरीक्षक पुस्तके व 
Worm, गट-ब (राजपत्रित) मधील रिक्‍त पदे तसेच बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या याद्या सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र - १ ते विवरणपत्र - ३ नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. 
२. बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - ४ मधील माहिती भरुन ती 
दि.३०.४.२०१८ पर्यंत अवर सचिव (कार्यासन 38-3), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
यांच्याकडे पाठवावी. 
३. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०४१९१६४१५४७१०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. न 
Ramkisan 


Narayanrao 
Musale 


Naraya jusale 
Date: 2018.04.19 16:43:29 +05'30° 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


सचिव (मा. do.) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

सहायक संचालक (माहिती)/माहिती अधिकारी/अधिपरीक्षक पुस्तके व प्रकाशाने संवर्गातील सर्व अधिकारी, 
निवड नस्ती. 


(>) 


५५॥६४४५ 


Cc 
ae 
आ. el a a अकळ. कल. कटळल 


८४) 


विवरणपत्र - १ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातीळल गट - ब ची Raa पदे. 
विभागनिहाय यादी 


नागपूर विभाग 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, भंडारा 


अमरावती विभाग 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती 


औरंगाबाद विभाग (औरंगाबाद + लातूर) 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, बीड 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड 


कोकण विभाग -२ (मुंबई + मुंबई उपनगर + ठाणे) 


सहायक संचालक (माहिती), मुंबई (एकूण १० पदे) 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे 


कोकण विभाग-१ (पालघर --रायगड + रत्नागिरी + सिंधुदूर्ग) 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, पालघर 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, डहाणू 


नाशिक विभाग 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगांव 


पुणे विभाग (पुणे >कोल्हापूर) 


cal १ 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे 


१२ 


माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा 


विवरणपत्र - 2 


सेवेच्या कालावधीच्या ज्येष्ठतेनुसार बदलीपात्र सहायक संचालक (माहिती)/माहिती 
अधिकारी/ अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची यादी 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव 


| श्रीमती काशीबाई श्रीमंतराव थोरात 


२ श्री. किरण वाघ 


3 श्री. रविंद्र ठाकूर 


8 श्री. ज. नि. पाटील 


५ _ श्री. बी. सी. झंवर 


विवरणपत्र - 3 


(अ) सेवेच्या कालावधीच्या ज्येष्ठतेनुसार अवघड क्षेत्रातील बदली पात्र सहायक संचालक माहिती/(माहिती) 
अधिकारी /अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, गट (राजपत्रित) ब-अधिकाऱ्यांची यादी 


66 निरंक 99 


(ब) सेवेच्या कालावधीच्या ज्येष्ठतेनुसार बिगर अवघड क्षेत्रातील बदली पात्र सहायक संचालक (माहिती)/ 
माहिती अधिकारी/ अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने,गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची यादी 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव 


| श्रीमती काशीबाई श्रीमंतराव थोरात 


२ श्री. किरण वाघ 


3 श्री. रविंद्र ठाकूर 


४ श्री. ज. नि. पाटील 


५ | श्री. बी. सी. झंवर 


विवरणपत्र - ४ 


बदली पात्र कर्मचाऱ्यांनी बदली प्राधिकारी कार्यालयास सादर करावयाची माहिती 


१. कर्मचाऱ्याचे नाव : 
२. पदनाम : 


३. सध्या कार्यरत असलेले कार्यालय व ठिकाण (अवघड क्षेत्रात की बिगर अवघड क्षेत्रात 


याबाबतच्या माहितीसह) : 


४. सध्याच्या पदावर रुजू झाल्याचा दिनांक : 


५. कर्मचाऱ्याचे वय : 
६. आतापर्यंतच्या सेवेचा तपठिल : 


अ.क्र पदनाम | शासकीय सेवेत कोणत्या कोणत्या ठिकाणी सेवा केली याबाबतचा 


aur 


कार्यालयाचे ard J 
ठिकाण 


कधीपासून 


कधीपर्यंत 


कालावधी 
वर्ष/महिने 


७. कर्मचारी बदली पासून सूट मिळण्यास पात्र असल्यास त्याबाबतची कारणे : 


८. कर्मचारी शासन निर्णय, दि.९.४.२०१८ मधील परिशिष्ट - १ सोबतच्या विवरणपत्र - २ मधील 


कोणत्या प्राधान्यक्रमांत अंतर्भूत होतो याबाबतची माहिती : 


९. संबंधित प्राधान्यक्रमांत अंतर्भूत होत असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांने दिलेले प्रमाणपत्र / 


कागदपत्रांचे पुरावे : 


१०.बिगर अवघड बदली कोणत्या ठिकाणी करावी याबाबतचे कमाल १० पसंतीक्रम 


(१० पसंतीक्रमापैकी किमान २ पसंतीक्रम अवघड क्षेत्रातील नमूद करण्यात यावेत) 


पसंतीक्रम 


०८ | Aw] A] -0 


(१०७ | (9) 


